महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन 
शाखा) शिक्षणाधिकारी व तत्सम या 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत... 
पदस्थापनेत अंशत: बदल. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 

शासन निर्णय क्रमांक: निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१/प्रशा-२ 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक: ०१ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१/ 
प्रशा-२, दिनांक ०७.०८.२०२०. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (प्रशासन शाखा) मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 
पदावर कार्यरत असणाऱ्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या 
निवडसूचीनुसार शिक्षणाधिकारी व तत्सम, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (प्रशासन शाखा) या 
पदावर वेतन बँड रु. १५६००-३९१०० + WS वेतन रु. ५,४०० (६ वा वेतन आयोग) अशा सुधारित 


वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदांवर दिनांक 
०७.०८.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 


काही अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याची विनंती केली होती. सदर विनंतीच्या 
अनुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या 


पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव महसूली | दिनांक ०७.०८.२०२० अंशत: बदला नंतरची 
क्र. विभाग | रोजीच्या शा.नि. अन्वये पदस्थापना. 
देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेचे पद 
ea २ 3 a या दु 
ष्‌ श्री. विष्णु मारुतीराव पुणे सहायक संचालक, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
कांबळे महाराष्ट्र राज्य, शैक्षणिक ।जिल्हा परिषद, सांगली 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, 
पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.८१/प्रशा-२ 


२ आयुक्‍त (शिक्षण, पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. संबंधित अधिकारी यांनी 
पदस्थापनेच्या पदी तात्काळ रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त 
(शिक्षण) यांनी शासनास कळवावा. संबंधित अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाले 
असल्यास, सदर आदेश रद्द समजण्यात यावेत. 

३. हाशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०२०११७००२०२३२१ असा 
आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DEEPAK VAY SHELAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi hi 
2.5.4.20=a8b4d56939f92ca00d0f1036f37e5c0743e0f0aea72b2f23cc 
46d5945ab37d69, 


pseudonym=OBFE14F7A1A9C39851527D3E05D62CA529C327D7, 
H F LA R erialNumber=8E3FEAC5ACB1 1 AE3D9464A8A336D7067314E8F58B 

632FCBB7B5B4CF900C4649B, -DEEPAK VAY SHELAR 

Di 2021.02.05 17:30:31 +05'30' 


(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) आयुक्त (शिक्षण), पुणे 

२) संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे. 
३) सर्व संचालक 
) 
) 


४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 


पृष्ठ २ पैकी २ 


